आर्थिक वर्ष २०२२-२३ महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१९६६० मे.वॅ. प्रकल्पासाठी भागभांडवल 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क.८२(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ 
दि.५.१०.२०१० 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०१९ 

३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८.०७.२०१९ 

४. महानिर्मितीचे पत्र .CMD/MSPGCL/No. ९२२५, दि. २७.०८.२०१९ 

५. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८२ (भुसावळ)/ 

ऊर्जा-३, ०९ ऑक्टोंबर, २०१९. 

६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२. 

प्रस्तावना :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पास संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर शासन 

निर्णयाच्या अनुषंगाने भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९० कोटी पैकी शासनाचे २०% भागभांडवल 
रु. ८५८ कोटी इतके मंजूर केले आहे. त्यापैकी आजतागायत रु. ८६.५५०१ कोटी भागभांडवल महानिर्मिती कंपनीस 
वितरीत करण्यात आले आहे. 
२. भुसावळ औष्णिक प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये भाग भांडवली गुंतवणूक या योजनेंअतर्गत सन २०१९-२० मध्ये 
एकूण रू. ६४,००,००,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर सर्व तरतूद दिनांक ०९/१०/२०१९ व 
३१/०३/२०२० च्या पुस्तकी समायोजनाच्या आदेशान्वये वितरित करण्यात आली. परंतू महालेखापाल कार्यालयाने 
करोना काळातील दि. ९/१०/२०१९ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने समायोजनाची नोंद घेतली गेली नसल्याने व मार्च, 
२०२० मधील करोना-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे लौकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सदर रक्कमेचा महाळेखापाल कार्यालयातील 
नोंदविलेल्या रक्‍्कमांशी ताळमेळ घालणे शक्‍य न झाल्याने सन २०१९-२० च्या विनियोजन लेखे अहवालामध्ये एकूण रू. 
३१,९५,००,०००/- (रूपये एकत्तीस कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) बचत दाखविलेली असून समायोजन झालेले नाही. 
३. महानिर्मिती कंपनीचा सदर प्रकल्पासाठी जुले, २०१९ अखेर सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात एकंदरीत 
रु. १५९.७३ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. सदर झालेल्या खर्चाच्या 20% भागभांडवलाची रक्‍कम रु. ३१.९५ कोटी 
महानिर्मिती कंपनीस रोखीने वितरीत न करता रु.३१.९५ कोटी महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास (जलसंपदा 
विभागास) येणे असलेल्या भाडेपट्टीपोटी पुस्तकी समायोजनाने दि. ९/१०/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आले होते. तथापि, कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर समन्वय होऊ न शकल्याने महालेखापाल 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क.८२(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


कार्यालय, मुंबई यांनी त्यांच्या वित्तीय लेख्यांमध्ये रक्कम ३१,९५,००,०००/- (रूपये एकत्तीस कोटी पंच्याण्णव लाख 
फक्‍त) चे समायोजन दर्शविण्यात आले नाही. या कारणास्तव सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करून नवीन शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून रु.३१,९५,००,०००/- 
(रु.एकतीस कोटी पंच्यानऊ लाख फक्त) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
2. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली भागभांडवलाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर 
करण्यात आलेली आहे त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 
३. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ 
औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०८) महाराष्ट्र काज्य विद्युत 
निर्मिती कंपनीस भागभांडवल (कार्यक्रम) (४५४८०१४०८६), 48 गुंतणुक” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २२- 
२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधुन समायोजित करण्यात यावा. 
४. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना रोख 
न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागास देय असलेल्या भाडेपट्टीच्या रकमेपोटी 
वसूल करण्यात यावी आणि खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी 


अ.क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
१ जलसंपदा विभागास देय असलेल्या | ३१,९५,००,०००/- ०८०१ वीज २२(०१) इतर जमा रक्कमा महाराष्ट्र 
भाडेपट्टीच्या प्रलंबित रकमेपैकी राज्य वीज मंडळांकडून मिळणारी 
भाडेपट्टी समायोजित करावयाची भाडेपट्टीची रक्‍कम (०८०१०१६३) 
रक्‍कम 
एकूण ३१,९५,००,०००/- 
द. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 


असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/ळेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
रु.३१,९५,००,०००/- (रूपये एकत्तीस कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करून शासनास तसे 
कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निघिवि-२०१९/प्र.क.८२(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०९१४१२२९१५३७१० असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee ee 
NANASAHEB ee नेतनता लनन 


2.5.4.20=a7 1698611 123263cde9d32423e9bb73044d91 edOcffad3b6267198ee5014159F, 
seudonym=5DD23ACB82750B55F ACOD076A47 1 98885E07A4B6, 


RAJARAM DHANE __ aicsnsat tne emer 
(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हॉंगकॉंग बँक 
बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 
२) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, वांद्रे, (पूर्व), 
मुंबई-५१ 
) उप सचिव, जलसंपदा विभाग (लक्षवेध श्रीमती. सविता आ. गांगुर्ड), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
६) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / राळेवि-१), मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
qo) निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 
११) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) मुख्य अभियंता (विद्युत) जल विद्युत प्रकल्प यांचे कार्यालय, एच.एस.बी.सी इमारत, ४ था मजला, एम. जी. 
रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ 
१३) अवर सचिव (ऊर्जा-४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११)निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


